शैक्षणिक वर्ष 2023-28 पासून विद्यमान 
विनाअनुदानित पदविका औषधनिर्माणझास्त्र 
अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या पत्त्यात बदल 
करण्यास शासन मान्यता देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. E.No.§33338 HTED- १४०२५/१७/२०२३/॥॥-/॥(८-५) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २६ जून, २०२३. 


संदर्भ :- १) फार्मसी कौन्सील ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांचे मान्यता पत्र दि. ५.५.२०२३. 
२) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे क्र.१०/डी.फार्म./पीसीआय पत्ता 
बदल/२०२३/४५२, दिनांक १४.०६.२०२३ रोजीचे पत्र. 

प्रस्तावना :- 

फार्मसी कौन्सील ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी विद्यमान विनाअनुदानित पदविका औषधनिर्माणशास्त्र 
अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या पत्त्यात शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून बदल करण्यात संदर्भ क्र. १ येथील पत्रांन्वये मान्यता 
दिलेली आहे. सदर मान्यतेस अनुसरून संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.२ 
येथील पत्रांन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाचे अनुषंगाने सदर विनाअनुदानित पदविका औषधनिर्माणशासत्र पदविका 
अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या पत्त्यात बदल करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

फार्मसी कौन्सील ऑफ इंडिया, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्य मान्यतेस अनुसरून खालील “प्रपत्र-अ” मधील नमूद 
विद्यमान विनाअनुदानित औषधनिर्माणशास्त्र पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्थेच्या पत्त्यात शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून 
बदल करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


“प्रपत्र-अ” 
अ.क्र. संस्थेचा संस्थेचा | संस्थेचे नाव संस्थेचा जुना पत्ता संस्थेचा नवीन पत्ता 
डीटीई । चपीसीआय 
कोड | कोड 
1 3511 PCI-2905 | Dpos Nett College of Survey No.235 B, Arya Building, Sai Baba 
armac : ihar, nan agar, 
Fh y Hissa No.143, | Vib Anand Nag 
Kolshet Road Ghodbunder Road, Anand 
Dhokali Naka. Thane Nagar, Beside Muchhala 
(Maharashtra) Junior College, THANE- 
400615, MAHARASHTRA 
2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून 


देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६२६१५२८५४०४०८ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIL RAGHUNATH KATKA\ 
AN | L RAG H U N A T H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND TECHNICAL 
ca) 
25. 579८302265 
KA \ Tr KA R द पश 


(अनिल र. काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः E.No.&3333¥ HTED- 98024/99/2023/MHT/(TE-4) 


३. संबंधीत सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय dae, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत), 

४. संबंधित संस्था (संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत), 

५. अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, ७ वा मजला, चंद्रळोक 
भवन, जनपथ, नवी दिल्ली-११०००१. 

६. फार्मसी कौन्सील ऑफ इंडिया, कम्बाईन्ड काऊन्सिल बिल्डींग, कोटला रोड, एजवान-इ-गालिब मार्ग, 
नवी दिल्ली, 

७. विभागीय अधिकारी,पश्चिम विभागीय कार्यालय, एआयसीटीई, दुसरा मजला, इंडस्ट्रिअल रिसर्च 
बिल्डींग, नॅशनल इन्स्टिटयूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजिनिअरीग (एनआयटीआयई) कॅम्पस, विहार लेक, 
पवई, मुंबई- ४०००८७. 

८. निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


